श्रीगोंदा पोलीस ठाणे, अहमदनगर येथे 
गु.र.क्र.२०७/९९ प्रकरणी तत्कालीन सहायक 
पोलीस निरीक्षक श्री.जयस्वालळ यांनी 
न्यायालयात स्वत:ची बाजू मांडण्याकरीता 
केलेल्या खर्चाच्या प्रतीपुर्तीस मंजूरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र. १८१/पोल-१० 
२ रा मजला, मंत्रालय, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मादाम कामा रोड, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : २२.०५.२०१७ 
प्रस्तावना : 


श्रीगोंदा पोळीस ठाणे, जिल्हा अहमदनगर येथे गु.र.क्र.२०७/९९ चे 
प्रकरणी, श्री.ओमप्रकाडह माजीलाल जयस्वाल, तत्काळीन सहायक पोलीस निरीक्षक, धारावी 
पोलीस ठाणे, मुंबई यांनी त्यांचे शासकीय कर्तव्य पार पाडीत असताना, घडलेल्या घटनेच्या 
अनुषंगाने, त्यांचेविरुध्द केलेल्या फौजदारी कार्यवाहीविरुध्द, न्यायालयामध्ये स्वत:चा बचाव 
करण्याकरीता त्यांनी खालीलप्रमाणे न्यायालयीन खर्च केलेला आहे. 


अ. संबंधित न्यायालय | वकीलांना अदा केलेल्या खर्च करण्यास सहमती दिलेला प्रशासकीय 

क्र. फी चा खर्च विभाग 

i मा.सत्र न्यायालय रु.५०,०००/- अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-४९४ /१६/व्यय- 
७, दिनांक ०३.१२.२०१६ अन्वये वित्त विभागाने 
सहमती दिलेली आहे 

२. ।मा. उच्च न्यायालय रु.१,५०,०००/- अनौपचारिक संदर्भ क्र. 
४२६/६२९/७५॥॥/७०॥॥./२०१६/'५' Br., दिनांक 
०१ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये विधि व न्याय 
विभागाने सहमती दिळेली आहे. 

3. ।मा. सर्वोच्चन्यायालय । रु.३,९०,०००/- अनौपचारिक संदर्भ क्र. 


826/§22/Civil/Confl./209§/'A' Br., दिनांक 
०१ ऑक्टोबर, २०१६ अन्वये विधि व न्याय 
विभागाने सहमती दिळेली आहे. 


एकुण रुपये रु.५,९०,०००/- (रु.पाच लक्ष नव्वन हजार फक्त) 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र. १८१/पोल-१० 


सदरच्या न्यायालयीन खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यास, ते, महाराष्ट्र पोलीस मॅन्युअळ, १९९९ 
मधील नियम २९७ (१) (बी) मधील तरतूदी नुसार पात्र आहेत, असे अभिप्राय विधि व न्याय विभागाने 
दिलेले आहेत. त्यास अनुसरुन, श्री.ओमप्रकाशह माजीलाल जयस्वाल, तत्कालीन सहायक पोलीस 
निरीक्षक, यांनी, त्यांचेविरुध्द केलेल्या फौजदारी कार्यवाहीविरुध्द, न्यायालयामध्ये स्वत:चा बचाव 
करण्याकरीता केलेल्या एकुण रु.५,९५,०००/- (पाच लक्ष FAM हजार फक्त) इतक्या 
न्यायालयीन खर्चामधुन क्लेरीकल चार्जेस रु.५,०००/-(रु.पाच हजार) वगळून निव्वळ वकीलांना फी 
स्वरुपात केलेला खर्च रु.५,९०,०००/- (पाच लक्ष नव्वद हजार फक्त) इतक्या न्यायालयीन खर्चास 
मंजूरी देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


उपरोक्त परिच्छेदातील प्रस्तावनेस अनुसरुन, श्रीगोंदा पोलीस ठाणे, जिल्हा अहमदनगर 
येथे गु.र.क्र.२०७/९९ चे प्रकरणी, श्री.ओमप्रकाह Ais जयस्वाल, तत्कालीन सहायक 
पोलीस निरीक्षक, धारावी पोळीस ठाणे, मुंबई यांनी त्यांचे शासकीय कर्तव्य पार पाडीत असताना, 
घडलेल्या घटनेच्या अनुषंगाने, त्यांचेविरुध्द केळेल्या फौजदारी कार्यवाहीविरुध्द मा. सत्र, उच्च व 
सर्वोच्च न्यायालयामध्ये स्वत:चा बचाव करण्याकरीता त्यांनी केलेल्या रु.५,९०,०००/- (पाच लक्ष 
नव्वद हजार फक्‍त) इतक्या न्यायालयीन खर्चाची प्रतीपुर्ती करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.सीआर-४९४ /१६/व्यय-७, 
दिनांक ०३.१२.२०१६, तसेच, विधि व न्याय विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ दिनांक २१एप्रिल, 
२०१७ अन्वये दिलेल्या सहमतीस अनुसरुन, तसेच, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र - 
२०१५/प्र.क्र.२१/२०१५/ विनियम, दिनांक २९ जुले, २०१५ अन्वये, वित्तीय अधिकार नियम नियम 
पुस्तिका - १९७८, भाग-पहिला, उपविभाग - दोन मध्ये नव्याने समावेश Hosea अ.क्र.४९ नियम 
क्र.१६६-अ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


यासाठी येणारा खर्च, या विभागाच्या मागणी क्र. बी-१, २०५५ पोलीस - (००) १०९, जिल्हा 
पोलीस (००) (०१) जिल्हा पोळीस दल - (२०५५ ०१६८) - २८ व्यावसायिक सेवा या 
लेखाशीर्षाखालील त्या त्या आर्थिक वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून व मासिक निधी विवरणपत्रानुसार 
भागविण्यात यावा. 


उपरोक्तप्रमाणे न्यायालयीन खर्चाची प्रतिपुर्ती करण्याबाबतची कार्यवाही तात्काळ करुन 
त्याबाबतचा अनुपालन अहवाल शासनास सादर करावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसपीपी २०१४/प्र.क्र. १८१/पोल-१० 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१७०५२२१२३९२४६३२९ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


A [ U Nn Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
DN: c=IN, o0=Government Of Maharashtra, 
ou=Home Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


Vi S h Nn ५] pa nt 2.5.4.20=25b1cd893dfd4dc594def1c46424 
65ecdafbdae899f879d9b4603fe37cfb3598 
,cn=Arun Vishnupant Joshi 


Jo S h i Date: 2017.05.22 12:50:37 +05'30' 
(अ.वि.जोशी) 
कार्यासन अधिकारी, गृह विभाग, महाराष्ट्र शासन 


१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

२. अपर पोलीस महासंचालक, गुन्हे अन्वेषन विभाग, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र १ , मुंबई . 

४. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई. 

५. लेखा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

६. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

७. श्री. आमेप्रकाह aioe जयस्वाल, पोलीस निरिक्षक, भरारी पथक, गु.अ.वि. (गुन्हे), 
पुणे. 

८. विधी व न्याय विभाग (अ-ब्रँच), मंत्रालय, मुंबई. 

९. वित्त विभाग (व्यय- ७, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. निवड नस्ती (पोल-१०). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


